जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना 
आर्थिक वर्ष २०२०-२१ करीता निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०२०/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्रमांक-क्रीडाधो-३११३/(प्र.क्र.५५/१३)/ 
क्रीयुसे-३, दिनांक २२ मे, २०१४. 
२) सहसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडापीठ, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे यांचे 
पत्र क्र.शिक्रीपी/तरतूद/क्रीप्रके/निवि/२०२०-२१/का-१३/३३९, दिनांक ८ ऑक्टोबर, 
२०२०. 
३) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, शिवछत्रपती क्रीडापीठ, म्हाळुंगे-बालेवाडी, पुणे यांचे पत्र 
क्र.शिक्रीपी/तरतूद/क्रीप्रके/निवि/२०२०-२१/का-१३/४२२, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य क्रीडा क्षेत्रात अग्रगण्य रहावे, नागरिकांमध्ये व्यायामाची आवड जोपासावी, 
राज्यातील खेळाडूंनी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दर्जेदार कामगिरी करण्यासाठी क्रीडा विषयक 
AAR प्रशिक्षण, खेळाच्या दर्जात सुधारणा, खेळाडूंना गौरव, दर्जेदार क्रीडा सुविधा या बाबी केंद्रबिंदू 
मानून खेळाडूंसाठी हितावह योजना राज्यात राबविण्यासाठी क्रीडा धोरण-२०१२ तयार करण्यात आले 
आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय, दिनांक १४.०६.२०१२ अन्वये आदेश दिले 
आहेत. त्यातील शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील क्रीडापटूंच्या गुणांना वाव मिळण्यासाठी प्रत्येक 
जिल्हयात प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करण्यास संदर्भाधीन क्र.(१) च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सन 
२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीपैकी रु.४०.०० लक्ष (रुपये 
चाळीस लक्ष) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना या योजनांतर्गत योजनेकरीता सन २०२०-२०२१ या 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतूदीपैकी रु.४०.०० लक्ष (रुपये चाळीस लक्ष फक्त) 
इतकी तरतूद वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र. (३) अन्वये 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०२०/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१, 


सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण 
केंद्रांना वितरीत करण्यास व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२. सन २०२०-२०२१ मध्ये जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना याकरीता उपलब्ध करण्यात 
आलेल्या रु.४०.०० लक्ष ( रुपये चाळीस लक्ष फक्त) एवढया तरतुदी मधून सोबतच्या परिशिष्ट “अ 
मध्ये नमूद जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राना निधी वितरीत करण्यात यावा. 

|. उपरोक्त निधी आवश्‍यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आहरीत करावा. झासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी 
ठेऊ नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेडा/नियम/ 
शासन निर्णय/ वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा 
विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. उपरोक्त बाबींवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक ई-३, प्रधान लेखाशीर्ष २२०४, क्रीडा व युवक 
सेवा, १०४, क्रीडा व खेळ, (१०) क्रीडा प्रशिक्षण केंद्राची आस्थापना, (१०) (०३) जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण 
केंद्राची स्थापना (२२०४ ५६८२), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली चाळू आर्थिक 
वर्षाच्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० व दिनांक ०४ मे, २०२० मधील 
सूचनानुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त 
विभाग, शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. सदर 
परिपत्रकाच्या परिशिष्टातील अन्य बाबी सदर आदेशास लागू नाहीत. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर 
रक्‍कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


५. सदरचा शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३१/१४७१, दिनांक 
०५.११.२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२८/२०२०/व्यय-५,दिनांक 90.99.2020 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०२०/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१, 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्रमांक २०२०१११९१५२७३३६१२१ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Swati Madhukar 
OU = School Education and Sports Department 
Nanal Date: 2020.11.25 14:59:17 +05'30' 


(स्वाती म. नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो-२०२०/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१, 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीडायो-२०२०/प्र.क्र.१५०/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०२० 


परिशिष्ट - “अ 
जिल्हा क्रीडा प्रशिक्षण केंद्र विभाग निहाय जिल्ह्यांची नावे 
अ.क्र. | जिल्हा रक्‍कम रुपये रक्‍कम रुपये (अक्षरी) 
मुंबई उपनगर रु. २,१३,०००/- रुपये दोन लक्ष तेरा हजार फक्त 
२ | ठाणे रु. २,१९,०००/- रुपये दोन लक्ष एकोणीस हजार फक्त 
३ | नाशिक रु. २,५९,०००/- रुपये दोन लक्ष एकोणसाठ हजार फक्त 
४ | जळगाव रु. २,०३,०००/- रुपये दोन लक्ष तीन हजार फक्त 
५ | धुळे रु. १,१३,०००/- रुपये एक लक्ष तेरा हजार फक्त 
६ | नंदुरबार रु. १,०१,०००/- रुपये एक लक्ष एक हजार फक्त 
७ । पुणे रु. २,४४,०००/- रुपये दोन लक्ष चव्वेचाळीस हजार फक्त 
कोल्हापूर रु. २,०३,०००/- रुपये दोन लक्ष तीन हजार फक्त 
सांगली रु. २,६०,०००/- रुपये दोन लक्ष साठी हजार फक्त 
| qo | सातारा रु. १,८३,०००/- रुपये एक लक्ष त्र्याएंशी हजार फक्‍त 
बिड १ | रत्नागिरी रु. १,०१,०००/- रुपये एक लक्ष एक हजार Hat 
१२ | सिंधुदुर्ग रु. ८६,०००/- रुपये TEMA हजार फक्त 
१३ | औरंगाबाद रु. २,३४,०००/- रुपये दोन लक्ष चौत्तीस हजार फक्‍त 
१४ | लातूर रु.१,३९,०००/- रुपये एक लक्ष एकोणचाळीस हजार फक्‍त 
१५ | नांदेड रु. १,२२,०००/- रुपये एक लक्ष बावीस हजार फक्त 
१६ | नागपूर रु. २,१३,०००/- रुपये दोन लक्ष तेरा हजार फक्त 
१७ । वर्धा रु. ९१,०००/- रुपये एक्याण्णव हजार फक्त 
१८ | भंडारा रु.१,२२,०००/- रुपये एक लक्ष बावीस हजार फक्त 
१९ | गोंदिया रु. ९१,०००/- रुपये एक्याण्णव हजार फक्त 
२० | गडचिरोली रु. १,२२,०००/- रुपये एक लक्ष बावीस हजार फक्त 
२१ | चंद्रपूर रु. १,८५,०००/- रुपये एक लक्ष TAS हजार फक्त 
२२ | अमरावती रु. १,१९,०००/- रुपये एक लक्ष एकोणीस हजार फक्‍त 
२३ | अकोला रु. १,६९,०००/- रुपये एक लक्ष एकोणसत्तर हजार फक्त 
२४ | वाशिम रु. ८६,०००/- रुपये SSA हजार फक्त 
२५ | बुलढाणा रु.१,२२,०००/- रुपये एक लक्ष बावीस हजार फक्त 
एकूण रक्‍कम रु. | रु. ४०,००,०००/- रुपये चाळीस लक्ष फक्त 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 


Swati Madhukar Natal 9५०१८ swat masnuter Nana, c= IN, s 


ernment Of Maharashtra, OU 
it 


= School Education and Sports Department 
Date: 2020.11.25 14:59:33 +05'30" 


(स्वाती म. नानल ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


